कला संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
कला महाविद्यालयातील अधिव्याख्याता (गट-अ) या 
संवर्गातील सन २०१८ मधील बदल्यांबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: SSA २७२४/प्र.क्र.७२/१८ (भाग-२) /तांशि-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०१८. 


QIN आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४)मध्ये विहित केलेल्या 
तरतूदीनुसार कळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद केलेल्या, अधिव्याख्यात्यांची 
प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. 


अधिव्याख्याता (गट-अ) 


अ. | नांवव पदनाम | सध्या कार्यरत संस्थेचे | प्रस्तावित बदलीच्या शेरा 
क्र. नाव व ठिकाण संस्थेचे नाव व ठिकाण 
श्‌ श्री.रा.वि.गिरी, शासकीय कळला व शासकोय कळला व प्रशासकीय बदली 
अधिव्याख्याता अभिकल्प अभिकल्प महाविद्यालय, 
(गट-ओ) महाविद्यालय, नागपूर | औरंगाबाद 
२ | श्री.वि.म.सुरळकर, | शासकोय कला व शासकोय कला व प्रशासकीय बदली 
अधिव्याख्याता अभिकल्प अभिकल्प महाविद्यालय, 
(गट-ओ) महाविद्यालय, नागपूर 
औरंगाबाद 
3 | at. शासकीय कला व शासकोय कला व प्रशासकीय बदली 
बाभुळकर, अभिकल्प अभिकल्प महाविद्यालय, 
अधिव्याख्याता महाविद्यालय, नागपूर | औरंगाबाद 
(गट-अ) 
४ । श्री.भ.डों.गढरी शासकीय कळला व शासकोय कळला व प्रशासकीय बदली 
अधिव्याख्याता अभिकल्प अभिकल्प महाविद्यालय, 
(गट-ओ) महाविद्यालय, नागपूर 
औरंगाबाद 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खाळील 


सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन आदेश क्रमांकः ASA २७२४/प्र.क्र.9२/१८ (भाग-२) /तांशि-६ 


(१) हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

(२) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिव्याख्यात्यांनी सध्या कार्यरत 
असलेल्या संस्थेतून तात्काळ त्यांची बदलीनंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू 
व्हावे. तसेच संबंधित संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी अधिव्याख्याता हजर होण्याची वाट न पाहता 
बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना दि. ३०.०६.२०१८ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत 
कार्यमुक्त करावे. 

(३) बदली झालेले अधिव्याख्याते त्यांच्या संबंधीत संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजू 
होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिव्याख्यात्याला 
रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ SSA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा 
प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेच्या अधिष्ठातांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

(8) पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
सदर बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिव्याख्यात्यांनी प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिव्याख्याता शिस्तभंग विषयक 
कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

(4) बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांची कोणतीही रजा प्रश्ञासकीय विभागाच्या 
पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 

(६) सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्याने बदली झालेल्या 
सर्व अधिव्याख्यात्यांचे कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दि. 
३०.०६.२०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या आस्थापनेवर काढावेत. 
त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच आस्थापनेकडून काढण्यात येऊ 
नये. सदर वेतन संबंधित अधिव्याख्याता बदलीच्या संस्थेत रूजू झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या आस्थापनेने काढावे. दि.१ जुले, २०१८पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत 
असलेल्या आस्थापनेतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना 
व्यक्तीश: जबाबदार धरण्यात येईल. 

(9) प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना शासन नियमानुसार 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. बदली झालेल्या 
अधिव्याख्यात्यांना बदलीच्या जागी तात्काळ रूजू व्हावे. सदर अधिव्याख्यातांचा रूजू 
अहवाल CASH, कला संचालनालय, महाराष्ट्र शासन मुंबई यांनी शासनास सादर 
करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ASIAN २७२४/प्र.क्र.9२/१८ (भाग-२) /तांशि-६ 


a5 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५३११७३३०३५००८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kamini R 
Pilankar 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 
DN: c=IN, vernment Of Maharashtra, her And 
Technical Edi Departmen ICode=400032 


hi 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45d 13639 
02fcf2ffbd43272ff, 
rial 791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1cad4fb9d1999ea0 
d92d63dcfSde198d4f817, Kami 
2018.06.01 11:22:28 +05'30' 


(का.रा.पिळणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रसंचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. अधिष्ठाता, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय, नागपूर/ शासकीय कला व 


अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद. 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) नागपूर. 


४. कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद. 
५. संबंधित अधिव्याख्याता (कला संचालनालयामार्फत) 
६. निवड नस्ती, तांशि-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


